अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासन 
शुध्दिपत्रक निर्गमित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१२७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ -: १) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२१/प्र.क्र. १२७/तांशि-४, 
दि. १० ऑगस्ट, २०२१. 
2) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२१/८६३, 

दि.१६ सप्टेंबर, २०२१ 

शुध्दिपत्रक :- 
संदर्भाधीन दिनांक १० ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन निर्णयासोबतच्या Annexure “A” मधील 

इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट अण्ड करिअर कोर्सेस, कोथरुड, पुणे या संस्थेशी संबंधित अनुक्रमांक ०६ 
समोरील रकाना क्र.०७ मधील “FINANCE MARKETING AND HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT” हा शब्द वगळण्यात येत आहे. 
2. हे शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०२११२१०१२०७०४०१०८ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by NITIN JYOTINATH 
GHIRATKAR 
Date: 2021.12.10 18:06:12 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

३. संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग, 
नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४. 


